महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या 
संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधीबाबत. . . 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः परिवि-२०१९/प्र.क्र.५७०/सेवा-३ 


दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 


वाचा :- 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २९ जुले, २०२४. 


१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन आदेशा क्र. परिवि-२०२३/प्र.क्र.६९२/सेवा-३, दि.०६.०३.२०२४. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,शासन आदेशा क्र. परिवि-२०१९/प्र.क्र.५७०/सेवा-३, दि.२५.०७.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन आदेशान्वये डॉ. गोपाळ रामराव शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा 
रुग्णालय गेवराई, जि. बीड यांचे नाव वाचा क्र.१ येथील शासन आदेशातून वगळण्यात आले आहे. 


२. सदर वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन आदेशातील परिच्छेद HQ मध्ये “अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२९४/का.८, दि.२७.११.२०१९” ऐवजी “अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९४/का.८, दि.१८.०६.२०२४” असे 


वाचण्यात यावे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२५१०५१२९६३१७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, AVINASH काय” 


प्रति, 


१०, 
११, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee 
SAR DA R 2fflb2c5f02efcSb019e8b49dc59175a25c, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serial INumber=AA8FDCAA7AE6 1 AB4BEDS01E 


1009-0५ ण), 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा- 9, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा- २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

निवडनस्ती (कार्यासन, सेवा-३). 


